उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधीळ सहाय्यक 
प्राध्यापक पदाच्या सन २०१८ मधील 


बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८ (९१/१८)/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : १२ जून, २०१८ 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस 
अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील 
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या 


करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत । बदलीचे ठिकाण शेरा 
नावे असलेले 
महाविद्यालये/ 
संस्था 
शं . | श्रीमसाक्षी चौबळ वनस्पतीशास्त्र । इस्माइल युसुफ । एलफिस्टन विनंती 
महाविद्यालय, मुंबई | महाविद्यालय, 
मुंबई 
२. श्री अमित सराफ वनस्पतीशास्त्र । एलफिस्टन इस्माईल युसुफ | प्रशासकीय 
महाविद्यालय, मुंबई | महाविद्यालय 
३. | श्रीम किर्तीमाला वनस्पतीशास्त्र । विज्ञान संस्था, शाविज्ञाविसं, प्रशासकीय 
गोपाल नागपूर अमरावती 
४. | डॉ. उमा ठाकूर वनस्पतीशास्र । शाविज्ञाविसं, विज्ञान संस्था, विनंती 
अमरावती नागपूर 
५. | डॉ.श्रीमती फरहिन ।रसायनशास््र । शाविज्ञाविसं, विज्ञान संस्था, विनंती 
इनाम अमरावती नागपूर 
६. । डॉ. सुनिल गणात्रा । vera | शासकोयविज्ञान | विज्ञान संस्था, विनंती 
महा., गडचिरोळी | नागपूर 
७. | डा. एस. डी. अष्टपुत्रे | रसायनशास्त्र  ।विज्ञान संस्था, शासकौोय विज्ञान । प्रशासकोय 
नागपूर महा., गडचिरोली 
८. | श्रीम माधुरी भिसे रसायनशास्त्र । विज्ञान संस्था, मुंबई | शाविज्ञाविसं, विनंती 
अमरावती 
९. | श्री विशाल बाणेवार । रसायनशास्त्र । शाविज्ञाविसं, विज्ञान संस्था, प्रशासकीय 
अमरावती मुंबई 
4 ०. | SI. SAAT जीवशास्त्र न्यायसहाविसं, न्यायसहाविसं, विनंती 
महाकाळकर मुंबई नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८ (९१/१८)/मशि-१ 


अ.क्र. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण शेरा 
नावे असलेले 
महाविद्यालये/ 
संस्था 
a १. | श्री. मिलिंद पंचभाई | जीवशास्त्र न्यायसहाविसं, न्यायसहाविसं, प्रशासकीय 
नागपूर मुंबई 
१२. | श्री लक्ष्मण रा. मस्के | अर्थशास्र शाज्ञाविम, शाविज्ञाविसं प्रशासकीय 
औरंगाबाद अमरावती 
१३. | श्रीम एस बी सदावर्ते = | प्राणीझास््र शाविज्ञाविसं, शाज्ञाविम, विनंती 
अमरावती औरंगाबाद 
१४. | श्री पी एस देशमुख | प्राणीझास््र शाज्ञाविम, शाविज्ञाविसं प्रशासकीय 
औरंगाबाद अमरावती 
१५. | श्रीम वर्षा झाडे प्राणीशास्त्र विज्ञान संस्था, शाविज्ञाविसं विनंती 
नागपूर अमरावती 
१६. | डॉ. वाय एगडीकर प्राणीशास्त्र शाविज्ञाविसं विज्ञान संस्था, प्रशासकीय 
अमरावती नागपूर 
१७. | श्री. आर. जी. केडीया | संख्याशास्त्र शाविज्ञाविसं, शाज्ञाविम, प्रशासकीय 
अमरावती औरंगाबाद 
१८. | डा.श्रीमती एस.आर. । संख्याशास्त्र शाज्ञाविम, शाविज्ञाविसं, विनंती 
कोल्हेकर औरंगाबाद अमरावती 
१९. | डॉ. श्रीमती एस.एम. | सुक्ष्मजीवशास्त्र । राजाराम महा. शाज्ञाविम, विनंती 
धर्माधिकारी कोल्हापूर औरंगाबाद 
२०. | श्री. शहनाज फारुखी । सुक्ष्मजीवशासत्र  शाज्ञाविम, राजाराम महा, प्रशासकोय 
औरंगाबाद कोल्हापूर 
२१. | श्रीमती एस.ए. जाधव | सुक्ष्मजीवशासत्र | एलफिन्स्टन महा., | राजाराम महा., । विनंती 
(भोसले) मुंबई कोल्हापूर 
२२. | डा.श्रीमती सुक्ष्मजीवशास्त्र । राजाराम महा., एलफिस्टन महा., । विनंती 
एन.व्ही.नाईक कोल्हापूर मुंबई 
23. | ST. एस एस खांडेकर | गृहझास्त्र शाज्ञाविम, शाविज्ञाविसं, विनंती 
औरंगाबाद अमरावती 
२४. श्रीम एएम किटके । Weare शाविज्ञाविसं, शाज्ञाविम, विनंती 
अमरावती औरंगाबाद 
२५. | श्रीमती एस.एस. मराठी वनाशाकवसविसं  । शाज्ञाविम, विनंती 
सुळेकर नागपूर औरंगाबाद 
२६. | डॉ. आर एकडाकणे | Saft शाविज्ञाविसं, राजाराम महा., । विनंती 
अमरावती कोल्हापूर 
२७. | ST. ST UT इंग्रजी राजाराम महा., शाविज्ञाविसं, प्रशासकीय 
देवळालकर कोल्हापूर अमरावती 
२८.५ श्रीमती एस.यु. खान । अरेबिक वनाशाकवसविसं, | इस्माईल युसुफ | विनंती 
नागपूर महा., मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८ (९१/१८)/मशि-१ 


अ.क्र. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत । बदलीचे ठिकाण शेरा 
नावे असलेले 
महाविद्यालये/ 
संस्था 
२९. | डॉ. अफरोज जबीन । अरेबिक इस्माईल युसुफ वनाझाकवसविसं, | विनंती 
महा., मुंबई नागपूर 
३०. श्री रविंद्र पाटील इतिहास राजाराम महा, शाज्ञाविम, विनंती 
कोल्हापूर औरंगाबाद 
३१. | श्री रुपेश मडकर इतिहास शाज्ञाविम, राजाराम महा, प्रशासकीय 
औरंगाबाद कोल्हापूर 
३२. | डाॉ.श्रीमती भावना इतिहास शाज्ञाविम, एलफिस्टन विनंती 
विवेक पाटोळे औरंगाबाद महाविद्यालय, 
मुंबई 
३३. श्रीम शीतल द. इतिहास एलफिस्टन इस्माईल युसुफ | प्रशासकीय 
सोनार महाविद्यालय, मुंबई | महाविद्यालय, 
मुंबई 
३४. | डॉ. साधना खंडार  । भूगोल वनाशाकवसविसं, | शाविज्ञाविसं, विनंती 
नागपूर अमरावती 
३५. | डा. साधना देशपांडे । भूगोल शाविज्ञाविसं, वनाशाकवसविसं, | विनंती 
अमरावती नागपूर 
३६. | श्रीम भाग्यश्री मानसशास्त्र न्यायसहाविसंस्था, | न्यायसहाविसंस्था, | विनंती 
कुलकर्णी नागपूर मुंबई 
३७.१ श्रीम. स्मिता dges । तत्वज्ञान शाविज्ञाविसं, वनाझाकवसविसं, | विनंती 
अमरावती नागपूर 
३८. | श्रीम आर एन तत्वज्ञान वनाशाकवसविसं, | शाविज्ञाविसं, प्रशासकीय 
बावनकुळे नागपूर अमरावती 


फक्त प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापक यांना शासन नियमानुसार 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ होण्याकरीता संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांनी 
खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


१. बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागी 
पर्यायी सहाय्यक प्राध्यापक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित प्राचार्यांनी बदली 
झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 

२. पदस्थापनेत बदल करण्यासंदर्भात कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही सहाय्यक प्राध्यापक यांनी प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे सहाय्यक प्राध्यापक शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८ (९१/१८)/मशि-१ 


. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 


करण्यात येणार नाही. 


. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 


सहाय्यक प्राध्यापक यांच्या कार्यमुक्‍ततेच्या दिनाकांपर्यंत अथवा जास्तीत जास्त दिनांक 
३०.०६.२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. 
त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपुर्वीच्या महाविद्यालयाकडून/संस्थेकडून 
काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक बदलीच्या महाविद्यालयात/ 
संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक 
०१.०७.२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातून / 
संस्थेतून काढण्यात आल्यास त्या महाविद्यालयातील/संस्थेतील आंहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना व्यक्‍ती: जबाबदार धरण्यात येईल. 


. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेले सहाय्यक प्राध्यापक कार्यमुक्त होऊन 


बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी दिनांक ०१.०७.२०१८ पूर्वी शासनास सादर करावा. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१२१७५११५९७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manisha af = 
Pravin Kini ssceer" 


(म.प्र.किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


16940092462314905119€0, cn=Manisha 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

सर्व प्राचार्य/संचाळक,शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक 

निवड नस्ती. 


प्रत - १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


